श्री. रमेश वडजे, अधिष्ठाता, शासकीय कला 
व अभिकल्प महाविद्यालय, नागपूर यांच्या 
विरोधात संस्थेतील अध्यापकांनी केलेल्या 
तक्रारींबाबत प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 
त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-११११/प्र.क्र.२/१७/तांशि-६ 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१७ 


वाचा :- प्र.कला संचालक, कला संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डिओओ-२०१७/तीन/१६, 
दि. २१ मे, २०१७. 


प्रस्तावना :- 


श्री. रमेश वडजे, अधिष्ठाता, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय, नागपूर 
यांच्याविरुद्ध संस्थेतील अध्यापकांनी अनेकवेळा दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने श्री. राजीव मिश्रा, 
THATS, कला संचालनालय, मुंबई यांनी दि. २१.०४.२०१७ रोजी सदर संस्थेस प्रत्यक्ष भेट देऊन 
त्यासंदर्भातील वस्तुस्थितीदर्शाक अहवाल वाचा येथील दि. २१ मे, २०१७ च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केला आहे. श्री.वडजे यांचे वर्तनाबाबत त्यांच्याच सहकार्यांनी केलेल्या तक्रारींची पुनर्तपासणी 
होण्याच्या दृष्टीकोनातून सदर प्रकरणी त्रिसदस्यीय समिती नेमून सखोळ चौकशी करणे अत्यंत 
गरजेचे असल्याचे Whoa संचालक यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. तसेच, श्री. वडजे 
यांच्याविरुध्द तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणतेही ठोस पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. प्र. कला 
संचालक यांनी सादर केलेला अहवाल आणि श्री. वडजे यांनी त्यांच्या समर्थनार्थ दिलेले निवेदन 
यावरुन संबंधित तक्रारींमध्ये तथ्य आहे किंवा कसे ? याबाबत ठोस पुराव्याअभावी निष्कर्षाप्रत येणे 
शक्य नसल्याने प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


श्री. रमेश वडजे, अधिष्ठाता, शासकीय, कला व अभिकल्प महाविद्यालय, नागपूर यांच्या 
विरोधात संस्थेतील अध्यापकांनी केलेल्या तक्रारींबाबत प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१) डॉ.अभय वाघ,संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई. अध्यक्ष 

२) श्री. संतोष क्षीरसागर,प्र. अधिठाता,सर ज.जी. उपयोजित सदस्य 
कला महाविद्यालय, मुंबई. 

३) श्री. भरत डों. गढरी, प्र. अधिष्ठाता, शासकीय, कळाव सदस्य 
अभिकल्प महाविद्यालय, औरंगाबाद. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/प्र.क्र.२/१७/तांशि-६ 


२. सदर समिती गठीत झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीमध्ये आपला 
अहवाल शासनास सादर करेल. 


2८ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१७१२१११५२३१०६५०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kamini R Pilankar 
° क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
a aa | Nn | And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae3 
2a45d13639a02fcf2ffbd43272ff, 
791d70f7 5a8bfaa8349786f02d7 1cad4f 


: Numb 
| a Nn a i b9d1999ea0d92d63dcf5de198d4f817, 
Kk 


Date: 2017.12.11 16:28:45 +05'30' 


(का. रा. पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 

१) मा. मंत्री ( उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

२) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

३) प्र.संचाळक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४) डॉ.अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) श्री.संतोष क्षीरसागर, प्र.अधिष्ठाता, सर ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय, मुंबई. 
६) श्री.भरत डों. गढरी, प्र. अधिष्ठाता, AIH कला व अभिकल्प महाविद्यालय, औरंगाबाद. 
७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


